“श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर, doo, तालुका खुलताबाद, 
जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर विकास 
आराखड्यास” प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.५८/का.१४४४(अ) 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक: ०४ जानेवारी, २०२४. 


संदर्भ: १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का.१४४४, 

दिनांक ०४.०६.२०१५. 

2) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का. १४४४, 
दिनांक १९.०७.२०१६. 

3) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.६३/का. १४४४, 
दिनांक ०९.०८.२०१८. 

४) जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर यांचे पत्र क्र. जिनिसऔ/श्रीक्षेत्र घृ.वेरुळ. 
रस्ता /२०२२/१७८२,दिनांक ०२.०९.२०२२. 

५) जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर यांचे पत्र क्र. जिनिसओऔ/श्रीक्षेत्र घृ.वेरुळ. 
रस्ताजमिन/हंस्ता/२०२३/२२७५, दिनांक ०४.०९.२०२३. 

६) मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्चाधिकार समितीच्या 

दि.०९.०१.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

७) मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीच्या दि. 08.90.2023 

रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना: 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का.१४४४, 
दि.०४.०६.२०१५ अन्वये राज्यातील तीर्थक्षेत्र, पर्यटनस्थळ परिसर विकास आराखडा अंतिम 
करणे व अंमलबजावणीसाठी धोरण / मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. तसेच 
दि.१९.०७.२०१६च्या शासन निर्णयान्वये यातील काही तरतूदी/निकष याबाबत 
स्पष्टीकरणात्मक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 


०२. उपरोक्त शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद आंतराष्ट्रीय 
/ राष्ट्रीय दर्जाची महत्वाची स्थळे, तीर्थक्षेत्रे परिसर विकास आराखडे यांची व्याप्ती व स्वरूप 
लक्षात घेऊन, संबंधित आराखडे नियोजन विभागामार्फत राबविण्यात येतात. स्थानिक 
पातळीवरील सर्व संबधितांशी चर्चा करून विकास आराखडा व त्यास लागणारा निधी याचा 
आराखडा जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीने तयार 
करून तो मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीस सादर करण्यात 
येतो. उच्चाधिकार समिती विकास आराखड्यास मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील 
शिखर समितीची मान्यता प्राप्त करून घेण्यासाठी शिफारस करते. 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.५८/का.१४४४(अ) 


०३. “श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर मंदीर वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर ” 
तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या प्रस्तावास जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाळील 
“जिल्हास्तरीय समिती”ने रू.१५६.६३ कोटी खर्चाचा सुधारित प्रस्ताव मुख्य सचिव 
महोदयांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेस्तव सादर केला होता. 
नियोजन विभाग, शासन निर्णय दि.०४.०६.२०१५ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या मुख्य 
सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्चाधिकार समितीच्या दि.०९.०१.२०२३ रोजी 
झालेल्या बैठकीत जिल्हास्तरीय समितीने सादर केलेल्या दि. ०९.०८.२०१८ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील मुळ मंजूर आराखड्यातील एकूण ९ कामे (992.89 कोटी), अ.क्र. Io येथील 
“कामामधील वाढीव किंमत(दगडचुन्यामध्ये)” (रुपये १६.६४ कोटी) व नविन काम क्र. ११ 
येथील प्रस्तावित नविन रस्ता (रुपये २७.५८ कोटी) अशा एकूण रु. १५६.६३ कोटी 
किंमतीच्या कामाना मंजुरी देण्यात येऊन, "श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर मंदीर वेरुळ, तालुका 
खुलताबाद, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर ” तिर्थक्षेत्र विकास आराखडा मा. मुख्यमंत्री 
महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीसमोर मान्यतेस्तव ठेवण्याची शिफारस करण्यात 
आली. 

०५. नियोजन विभाग, शासन निर्णय दि.०४.०६.२०१५ अन्वये तीर्थक्षेत्र / 
पर्यटनस्थळ विकास आराखड्यास मान्यता देणेकरिता मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या 
अध्यक्षतेखालील स्थापन करण्यात आलेल्या “शिखर समिती” समोर दि. ०९.१०.२०२३ 
रोजीच्या बैठकीमध्ये सदर प्रस्ताव अंतिम निर्णयार्थ सादर करण्यात आला. सदर बैठकीमध्ये 
आयत्यावेळी जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीने सादर केलेल्या 
सुधारित रु. १६३.०३ कोटीच्या प्रस्तावापैकी रु. १५६.६३ कोटीच्या विकास आराखड्यास 
मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीने मान्यता दिली. 

शासन निर्णय-: 

“श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर मंदीर वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर ” 
च्या प्रस्तावित रु. १५६.६३ कोटीच्या तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास झासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

०२. “श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर मंदीर वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर ” 
तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्या अंतर्गत कामांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करून घेण्यासाठी 
जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर यांना “संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे .जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर यांना “संनियंत्रण अधिकारी” ही जबाबदारी 
पार पाडण्याकरिता स्वतंत्र कर्मचारीवृंद उपलब्ध करून देण्यात येणार नाही. समितीची 
कार्यकक्षा शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार खालीलप्रमाणे राहील :- 

(१ “श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर मंदीर वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर 

» तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्या अंतर्गत “परिशिष्ट अ” येथे प्रस्तावित कामे 

दि.३१.०३.२०२६ पर्यंत पूर्ण करण्यात यावीत.जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर 


पृष्ठ १४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.५८/का.१४४४(अ) 


यांनी केलेल्या सादरीकरणानुसार निश्चित करण्यात आलेली अंमलबजावणी व 
कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून विहित कालमर्यादेत सदर कामे पूर्ण करून घेण्याची 
जबाबदारी“ संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून जिल्हाधिकारी,छत्रपती संभाजीनगर 
यांची राहील. 

(२) “श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर मंदीर वेरुळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा छत्रपती 
संभाजीनगर ” तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्यामध्ये एकूण रू. १५६.६३ कोटी 
किमतीच्या मान्यता प्राप्त कामांव्यतिरिक्‍्त कोणत्याही कामांचा समावेश 
करण्यात येऊ नये. 

(३) “श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर मंदीर वेरुळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा छत्रपती 
संभाजीनगर ” तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील कामांची द्विरुक्ती होणार 
नाही व stall कामे कोणत्याही अन्य शासकीय योजनेत प्रस्तावित किंवा मंजूर 
अथवा प्रगतीत नाहीत, ह्याची खातरजमा करण्याची जबाबदारीसुद्धा 
“संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून जिल्हाधिकारी,छत्रपती संभाजीनगर यांची 
राहील. 


(अ) आराखड्यासाठी आवश्‍यक परवानग्या प्राप्त करून घेणेः 

(१ “श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर मंदीर वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर ” 
तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील कामांपैकी ज्या कामांकरिता “वनसंवर्धन 
कायदा,१९८०” अंतर्गत पूर्वपरवानग्या आवश्‍यक असतील त्यासाठी मान्यता वेळेत 
केंद्र व राज्य शासनाच्या विभाग/ कार्यालय/ प्राधिकरणाकडून प्राप्त करून घेण्याची 
जबाबदारी “संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून जिल्हाधिकारी,छत्रपती संभाजीनगर 
यांची राहील. 

(२) "श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर मंदीर वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर ” 
“तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्या”तील कामे राबविण्यापूर्वी, आवश्‍यकता असल्यास 
“पर्यावरण कायदा (संरक्षण),१९८६” तसेच “प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळ 
आणि अवशेष कायदा,१९५८” खाली अनुमती व इतर आवश्‍यक मान्यताआवऱयक / 

ना हरकत परवानगी संबंधित केंद्र व राज्यशासनाच्या 
विभाग/कार्यालय/प्राधिकरणाकडून घेण्याची जबाबदारी “संनियंत्रण अधिकारी ” 
म्हणूनजिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर यांची राहील. 

(ब) आराखड्यातील कामांना तांत्रिक मान्यता घेणेः 

(१ “श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर मंदीर वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर ” 
तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील कामे सुरू करण्या पूर्वी संबंधित कामांच्या 
आराखड्यास व अंदाजपत्रकास निश्चित केलेल्या अंमलबजावणी कार्यान्वयीन 
यंत्रणेचे “सक्षम प्राधिकारी”यांच्याकडून आवश्‍यकतेनुसार “तांत्रिक मान्यता” प्राप्त 
करून घ्याव्याततसेच ही कामे सुरू करण्यापूर्वी आवश्‍यकतेनुसार ., जिल्हा परिषद 


पृष्ठ १४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.५८/का.१४४४(अ) 


व नगर पालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्था यांची देखील आवश्‍यक ती मान्यता 
घेण्यात यावी. 

(२) "श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर मंदीर वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर ” 
तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील कामे विहित केलेल्या कालमर्यादेत पूर्ण 
होण्याकरिता “संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून जिल्हाधिकारी,छत्रपती संभाजीनगर 
यांच्या अध्यक्षतेखाळी आराखड्याशी संबंधित सर्व अंमलबजावणी व कार्यान्वयीन 
यंत्रणांच्या जिल्हा प्रमुखांचा समावेश असलेली एक “जिल्हास्तरीय तांत्रिक 
समिती”गठीत करण्यात यावी. या समितीमध्ये जिल्हा नियोजन अधिकारी“ सदस्य 
सचिव” असतील. जिल्हास्तरीय तांत्रिक समितीची शक्‍यतो प्रत्येक महिन्यात एक 
बैठक घेण्यात यावी. sant बैठकीस इतर जिल्हा प्रमुख यांना आमंत्रित करण्याबाबत 
“संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून जिल्हाधिकारी,छत्रपती संभाजीनगर यांना अधिकार 
राहील. 

(क) आराखड्याचे dada व अंमलबजावणीसाठी “जिल्हास्तरीय समिती” व 
“कार्यकारी समिती” गठीत करणेः 
(१) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६४/का.१४४४, दिनांक 
४.०६.२०१५ मधील सूचनांनुसार, शिखर समितीने मान्यता दिलेल्या “श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर 
मंदीर वेरुळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर ” तिर्थक्षेत्र विकास 
आराखड्याकरिता अंमलबजावणी व संनियंत्रण करण्यासाठी मा.पालकमंत्री, 
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली “जिल्हास्तरीय समिती” आणि 
“जिल्हाधिकारी,छत्रपती संभाजीनगर तथा संनियंत्रण अधिकारी” यांच्या 
अध्यक्षतेखाली“ कार्यकारी समिती” गठीत करण्यात आली आहे. “श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर 
मंदीर वेरुळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर ” तिर्थक्षेत्र विकास 
आराखड्याबाबत संनियंत्रण व अंमलबजावणी करण्याचे संपूर्ण अधिकार“ 
जिल्हास्तरीय समिती”यांची राहील. 

(ड) आराखड्यासाठी आवश्यकतेनुसार सल्लागार नियुक्‍त करणेः 

“श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर मंदीर वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर ” 
तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील प्रकल्प अहवाल निश्चित केलेल्या कार्यान्वयीन 
यंत्रणांमाफत तयार करण्यात यावेत. अत्यंत आवश्‍यकता असेल तरच, विशिष्ट व 
तांत्रिक बाबींशी संबंधित कामांसाठी स्वतंत्र व सक्षम सल्लागार याची नियुक्ती 
करण्याबाबत “जिल्हास्तरीय समिती” कडून मान्यताप्राप्त करून घ्यावी. असा 
सल्लागार हा वास्तुरचनाकाराने तयार केलेला आराखडा/ नकाशा यानुसार प्राचीन 
स्मारके व पुरातत्वस्थळांशी संबंधित कामे स्वतंत्रपणे पूर्ण करण्याची क्षमता व 
बांधिलकी असलेला असावा. नियुक्‍त करण्यात आलेल्या सल्लागाराकडे अशा 
प्रकारच्या कामाचा पुरेसा अनुभव असावा. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक 


पृष्ठ १४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.५८/का.१४४४(अ) 


तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का.१४४४,दिनांक १९.०७.२०१६ अनुसार संबंधित सल्लागारास 
अदा करावयाचे शुल्क हे ठोक व वाजवी स्वरूपाचे असावे व त्याचा खर्च उपलब्ध 
निधीमधून करण्यात यावा. 

(इ) आराखड्यांतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांची देखभाल दुरुस्ती: 

(१ “श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर मंदीर वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर ” 
तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील कामे विश्वस्त संस्थेच्या मालकीच्या जागेवर 
करण्यात येणार आहेत अशा कामां संदर्भात विश्वस्त संस्थेकडून “ना हरकत 
प्रमाणपत्र” प्राप्त करून घेणे बंधनकारक राहील. तसेच SM कामांच्या पूर्णत्वानंतर 
त्यांची आवश्‍यक देखभाळ व दुरुस्ती, देवस्थान अथवा विश्वस्त संस्थेने 
करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी,छत्रपती संभाजीनगर यांनी “संनियंत्रण अधिकारी” 
म्हणून अशी कामे सुरू होण्यापूवी करारनामा करणे, संबंधित अंमलबजावणी व 
कार्यान्वयीन यंत्रणांवर बंधनकारक करावे. 

१.१. “श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर मंदीर वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर 
” तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्याअंतर्गत निर्माण होणा-या इतर मालमत्तेची देखभाल व 
दुरुस्तीसाठीची जबाबदारी व यासाठी लागणा-या निधीची तरतूद संबंधित 
अंमलबजावणी व कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून होणे अपेक्षित असून ती जबाबदारी 
संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. निर्माण होणा-या अशा मालमत्तेच्या देखभाल 
व दुरुस्तीसाठी कोणताही स्वतंत्र निधी नियोजन विभागामार्फत उपलब्ध करून 
दिला जाणार नाही. 

१.२. “श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर मंदीर वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर 
” तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील कामांमुळे निर्माण होणा-या भाविकांसाठीच्या 
सुविधा तसेच पर्यटनस्थळ सर्व नागरिकांसाठी खुले राहील sail अट देवस्थान 
अथवा विश्वस्त संस्थेबरोबर होणा-या करारामध्ये समाविष्ट करण्यात यावी. 

१.३.आराखड्यांतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांकरिता निधी वितरण: 

(१ “श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर मंदीर वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर ” 
“तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्यकरिता शासनाकडून वितरीत होणा या-निधीतून खर्च 
करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून दिलेल्या कार्यपद्धतीचे 
पालन करण्यात यावे कोणत्याही .परिस्थितीत मंजूर/ वितरीत निधीपेक्षा अतिरिक्‍त 
खर्च करण्यात येऊ नये ह्याची दक्षता जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर यांची 
संनियंत्रण अधिकारी म्हणून राहील. 

(२) "श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर मंदीर वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर ” 
तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या एकूण किमतीच्या मर्यादेत, आराखड्यातील एका 
मंजूर कामामधील बचत ही त्याच आराखड्यातील मंजूर अधिक खर्चाच्या दुसऱ्या 
कामाकडे समायोजित करण्याचे अधिकार, बचतीच्या कामांमध्ये भविष्यात अतिरिक्‍त 


पृष्ठ १४ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.५८/का.१४४४(अ) 


निधीची मागणी करू नये, या अटीच्या अधीन राहून “संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून 
जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर यांनी जिल्हास्तरीय समितीकडून पूर्व 
परवानगी घेऊन करावी व त्याचा अहवाल स्वतंत्रपणे शासनास १५ दिवसात 
पाठविण्याची दक्षता घ्यावी. 

(ई) आराखड्याशी संबंधित शासनास सादर करावयाची विवरणपत्रे: 

(१ “श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर मंदीर वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर ” 
तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या निधीमधून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती, 
तसेच निधीतून होणाऱ्या खर्चाची विवरणपत्रे” परिशिष्ट ब” मध्ये नमूद केल्यानुसार, 
कार्यान्वयीन यंत्रणेने दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास न चुकता सादर 
करावीत. तसेच काम पूर्ण झाल्यावर “काम पूर्णत्वाचा दाखला” आणि निधीबाबतचे 
“उपयोगिता प्रमाणपत्र” न चुकता शासनास सादर करावे. या बाबींकरिता संनियंत्रण 
अधिकारी यांची जबाबदारी असेल. 

(२) जिल्हा नियोजन अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर यांनी उपरोक्‍त आदेशा सर्व 
संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 

०३. मा.मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीने दि. ०९.१०.२०२३ 

रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार प्रशासकीय मान्यतेचे आदेडा निर्गमित 

करण्यात येत आहेत. 

०४. सदर कामे करताना ऐतिहासिक वास्तूंची मूळ शैली जपण्याचे तसेच 

पुरातत्वीय जाण असलेल्या संस्थांकडून (भारतीय पुरातत्व विभाग तसेच राज्य 

पुरातत्वीय विभाग) सदर कामे करुन घेण्यात यावीत. 

०५. सदर योजना सन २०२३ -२४ या वर्षापासून अंमलात येईल. या योजनेवर 
येणारा खर्च भागविण्यासाठी विभागासाठी मंजूर असलेल्या नियतव्ययामधून तरतुद 
करण्यात येईल.तसेच याकरिता नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यात येत आहे. वित्तीय 
तरतुद व लेखाशीर्ष याबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 

०६. “श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर मंदीर वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर” 
तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्यासंदर्भातील कार्यवाही करताना उच्चस्तरीय समितीच्या 
दि.०९.०१.२०२३ रोजी पार पडलेल्या तसेच शिखर समितीच्या दि. ०९.१०.२०२३ 
रोजी झालेल्या बैठकी प्राप्त मान्यतेच्या अनुषंगिक निदेशांचे तंतोतंत पाळन करण्यात 
येईल,याबाबतची दक्षता “संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून जिल्हाधिकारी, छत्रपती 
संभाजीनगर यांनी घ्यावी. 


पृष्ठ १४ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.५८/का.१४४४(अ) 


०७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 
२०२४०१०४१७३८४३५५१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MILIND RAGHUNATH KULKARNI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=438fa70bb728385b5c81bde24450c1 1d5ce0d99ed18a6 
RAG H U N ATH 1fb5b1685722e2c2c03, postalCode=400032, st=Mahi ht 
INumber=DB6FB8A 1DB6A8793024B0C8728EB79AB35DD0C 
AE14DDA9621D73EA4347C7856A, MILIND RAGHUNATH 
KULKARNI ळर 
Date: 2024.01.04 17:38:13 +05'30' 
मिलिंद कुळकर्णी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, तातडीच्या आवश्‍यक कार्यवाहीकरिता, 
जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर. 

प्रति, 

१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री ह्यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई, 

३.मा. उपमुख्यमंत्री (गृह व जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 

४. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 

५. मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, (ad) 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

७. मा. संसद सदस्य /विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य, (सवी 

८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, (सर्व) मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१०. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१,मुंबई 

११. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 

१२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१३. महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई. 

१४. व्यसस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ, मुंबई. 

१५. विभागीय आयुकत, छत्रपती संभाजीनगर विभाग. 

१६ .जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर 

१७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, छत्रपती संभाजीनगर 

१८ . मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, छत्रपती संभाजीनगर 

१९. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर 

२०. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, छत्रपती संभाजीनगर 

२१. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, छत्रपती संभाजीनगर . 

२२. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय, मुंबई. 

२३. उप संचालक, पुरातत्व विभाग, येरवडा, पुणे. 

२४.भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरॅक क्र.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव 
भागवत चौक, नरीमन पॉईंट, मुंबई-२०, 


पृष्ठ १४ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.५८/का.१४४४(अ) 


२५. इंडीयन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र Weal कॉंग्रेस (आय) समिती, टिळक 
भवन,काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-२५, 

२६. नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई-१, 

२७. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-२८, 

२८. बहुजन समाज पार्टी, डी-१, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१, 

२९. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल रोड,मुंबई-४ 

३०.महाराष्ट्र कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी),महाराष्ट्र कमिटी,जनशक्‍ती हॉल, ग्लोब मिल 
पॅलेस,वरळी,मुंबई-१३, 

३१.महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई ४०००२८. 

३२. वित्त विभाग (व्यय-८) (अर्थ-१६,) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३३. निवड नस्ती. 


पृष्ठ १४ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.५८/का.१४४४(अ) 


परिशिष्ट-अ 


“श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर मंदीर वेरुळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर 


विकास आराखडा ” 


अ.क्र मुद्दा टप्पा-१ | टप्पा-२ | एकूण | कार्यान्वयीन यंत्रणा 
रक्‍कम | रक्कम | रक्‍कम 
रु. (लक्ष) । रु. (लक्ष) | रु. (लक्ष) 
od . | सुंदर वास्तुशिल्प असे प्रवेशव्दार १८९.०० Le 922.00 | कार्यकारी अभियंता 
2. oe पाश्वभूमी असे कंपाउंड ३७६.०१ | ३७६.०१ 00000 
छत्रपती संभाजीनगर 
३. । वाहनतळ सुविधा ॥ "| ४९२.०० | ४९२.०० 
४. | पोलीस मदत केंद्र १४.१८ Le] १४.१८ 
५. | पर्यटक स्वागत कक्ष १२.६० शि १२.६० 
६. | कार्यालय १२.६० a १२.६० 
७. | उपहारगृह १६३.८० a १६३.८० 
८. | हस्तकला विक्रोसाठी दुकाने १६६.१४ | १६६.१४ 
९. | बेलव फुल विक्रोसाठी दुकाने १०६.६३ हि १०६.६३ 
शि नियंत्रण कक्ष १२.६० a १२.६० 
शि १. | चप्पल/बुट स्टंड १२.६० Lo १२.६० 
१२. | डिजिटल लॉकर रुम ३७.८० a ३७.८० 
१३. श्री. घृष्णेश्वर संस्थान कार्यालय १२.६० । | १२.६० 
१४. | लहान मुलांसाठी काळजी कक्ष शिका १५.७५ १५.७५ 
१५. | आरोग्य कक्ष ९.४५ शिक ९.४५ 
१६. | स्वच्छता गृह १६९.६० शि १६९.६० 
१७. | तिकोट कक्ष i | ६.३० ६.३० 
१८. | भक्‍त निवास La ८२४.२५ | ८२४.२५ 
१९. | होम कुंड कक्ष a ७.०९ ७.०९ 
२०. | VIP कक्ष शि ४५.३६ ४५.३६ 


पृष्ठ १४ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.५८/का.१४४४(अ) 


२१. | gars शिन ४९.६३ ४९.६३ 
२२. | सुशोभित बेट (AAs, डमरु. इ.) शि १८०.०० | १८०.०० 
२३. | सुंदर दीपमाळ (काळ्या दगडामध्ये) शि ४३.०० ४३.०० 
२४. | भव्य नंदी ea २५.८० २५.८० 
२५. | १२ ज्यातिलिंग प्रतिकृती शिका ६५०.०० | ६५०.०० 
२६. | दगडी पाथवे a ७४०.०० | ७४०.०० 
२७. | अंतर्गत रस्ता ३४६.५० Ee ३४६.५० 
२८. | दर्शन बारी शिया १४७८.७५ | १४७८.७५ 
२९. | भुयारी मार्ग शिका 220,00 | 220,00 
३०. | दर्शन बारी मधील प्रतिक्षा गृह a १६४.०६ | १६४.०६ 
३१. | येळगंगा नदीवर दर्शन बारीसाठी पूल | १०५.०० | १०५.०० 
बांधणे 
32. | वाव टावर बांधणे (पोलिसांकरिता) बिंब २१.०६ २१.०६ 
३३. | मंदिर प्रवेशापूर्वी पाय धुण्याची जागा | - | २.५० २.५० 
३४. | दशक्रिया विधी घाट १८.०० | ५३१.०० | ५४९.०० 
३५. | HRM हॉल ee 428.00 | 428.00 
३६. | जमीन मोजणे, कंटूर मॅप व परिसर १२.०० cali १२.०० 
सफाई करणे 
३७. | डस्टबीन po 42.00 १२.०० 
३८. | माहिती फलक ३२.५० [1 -___| ३२.५० 
३९. | लॉन/गार्डन po ८७.०० ८७.०० 
४०. | एल ई डी स्क्रीन ae ११.०० ११.०० कार्यकारी अभियंता 
४१. सीसीटीव्ही po 30.98 ३०.१४ | सार्वजनिक बांधकाम 
४२. | संगीत कारंजेव लेजर शो | = | a8¢.00 | _१९८.००_ | विभाग (विद्युत) 
४३. | साऊंड व स्पीकर सीस्टीम p= | _१०६.८५ | १०६.८५ छत्रपती संभाजीनगर 
४४. | डिजीटल लॉकर ji = | २२.५० २२.५० 
४५. | एक्स-रे the, मेटल डिटेक्टर, इ. po १८.४५ १८.४५ 
४६. | परिसर स्वच्छतेसाठी युरेका फोर्ब्सची 1] ३४.५५ ३४.५५ 
मशीनरी 
४७. | सोलार वाटर हिटर po ३.७५ ३.७५ 
४८. | वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी ३.०० 1 ३.०० 
व्यवस्था 
४९. | अग्निशमन व्यवस्था fi te | ४५.५० ४५.५० 
५०. | वृक्ष लागवड १४.८९ ९.११ २४.०० उप वनसंरक्षक वन 
५१. | निर्माल्यापासून खत तयार करण्याची 1 १८.०० १८.०० विभाग छत्रपती 
यंत्रणा संभाजीनगर 
५२. | दगडी बैंचेस १५.०० Lee J) १५.०० 


पृष्ठ १४ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.५८/का.१४४४(अ) 


५३. | बागकाम करण्यासाठीचे साहित्य ia] ५.२७ ५.२७ 
५४. । सांडपाणी प्रक्रीया व्यवस्था a ७९.०० ७९.०० कार्यकारी अभियंता 
५५. | पाण्याची टाकी ( ESR) ia १५.०१ १५.०१ महाराष्ट्र जीवन 
५६. | अंडरग्राउंड पाण्याची टाकी(5895) ८.२७ po ८.२७ प्राधिकरण छत्रपती 
५७. | पाईप लाईन १५.०० Fs] १५.०० संभाजीनगर 
५८. अंतर्गत पाईप लाईन २७.०० ae २७.०० 
५९. | परिसरातील पावसाच्या पाण्याची शहि ३५.०० ३५.०० 
व्यवस्था 
go. | आर ओ फिल्टरची व्यवस्था is ee] ४०.०० ४०.०० 
६१. | ठिबक तुषार सिचन व्यवस्था po -___| १७.५० १७.५० 
६२. | वेस्ट मॅनेजमेट lj. = | ४०.२२ ४०.२२ 
६३. | परिसरातील विद्यूत व्यवस्था | - | ५४.०० ५४.०० | कार्यकारी अभियंता 
६४. | अंतर्गत विद्यूत व्यवस्था ४९.५७ | १९५.८५ | २४५.४२ | सार्वजनिक बांधकाम 
६५. | सौर ऊर्जा वापर 1 -___| २७.५० २७.५० विभाग 
६६. | सौर ऊर्जा वापर (बॅटरी बॅकअप सह) po 93.30 93.30 (विद्युत) छत्रपती 
६७. | परिसरात WHS करणे(मंदिर, | २४.०० २४.०० संभाजीनगर 
घाट, इ.) 
६८. | ११॥९/ लाईन टाकणे १५.०० शि १५.०० अधिक्षक अभियंता 
महराष्ट्र राज्य विद्युय 
वितरण कंपनी 
(ग्रामीण) छत्रपती 
संभाजीनगर 
६९. स्मार्ट कार्ड, माहिती पुस्तिका | १५.०० १५.०० प्रादेशिक 
व्यवस्थापक, 
महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळ, 
छत्रपती संभाजीनगर 
GST (१८%) ३५२.३२ १२३१.९३ | १५८४.२५ 
सादील खर्च(५%) ९७.८७ ३४२.२० | ४४०.०७ 
आर्कीटेक्ट / इलेक्ट्रीकल सल्लागार/ | ९२.३९ 323.08 | ४१५.४३ 
पीएमसी Boh (8%+ १८% GST) 
एकूण २४९९.९० | ८७४१.२३ | ११२४१.१४ 
वाढीव किंमत (RCC एवेजी AVD 1 | १६६३.७८ | १६६३.७८ 
दगडचुन्यामध्ये) 
प्रस्तावीत नवीन रस्ता (लेणी क्र. १ ते डि ७ | २७५८.०० 
महदेव मंदीर) 
एकूण वाढीव आराखडा १५६६२.९२ 


पृष्ठ १४ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.५८/का.१४४४(अ) 


परिशिष्ट-ब 


“श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर मंदीर वेरुळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर ” 


विवरणपत्र- १ (भौतिक उदिष्ट्ये) 


आराखड्यातील । प्रशासकोय प्रशासकोय । कार्यारंभ | अंदाजपत्रक | निविदा पूर्ण 
एकूण ळामांची मान्यता प्रदान | मान्यता प्रदान | आदेश | स्तरावरील | स्तरावरील झालेल्या 
एकूण कामांची ae scares paar 
करण्यात करणे बाकी देण्यात कामांची कामांची | कामांची 
सख्या आलेल्या असलेल्या आलेल्या संख्या संख्या संख्या 
कामांची संख्या । कामांची संख्या कामांची 
संख्या 
शिश २ 3 8 4 ६ (9 


जिल्हाधिकारी, तथा “संनियंत्रण अधिकारी” 


“श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर मंदीर वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर ” 


पृष्ठ १४ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.५८/का.१४४४(अ) 


विवरणपत्र- २ (भौतिक उद्दिष्ट्ये) 


अ.क्र. | कामाचे | कामाची | कामासाठी ' कामासाठी | कामासाठी | कामपूर्ण | कामपूर्ण 
नाव । कार्यान्वयीन | मंजूर निधी | आतापर्यंत । आतापर्यंत | करण्याचा | झाल्याची 
यंत्रणा उपलब्ध करून | झालेला | दिनांक | टक्केवारी 
दिलेला निधी खर्च 
si २ ३ 8 4 द 9 


जिल्हाधिकारी, तथा “संनियंत्रण अधिकारी” 


“श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर मंदीर वेरुळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर ” 


पृष्ठ १४ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.५८/का.१४४४(अ) 


विवरणपत्र-३ (आर्थिक उद्दिष्ट्ये) 


अ ब 
आराखड्यास | आराखड्यासा | आराखड्यासा | आराखड्यासा | आराखड्यासा | आराखड्या 
प्रशासकीय | ठी आतापर्यंत | ठीआतापर्यंत | ठीसन ।ठीसन २०२४- | साठीसन 
मान्यतेचा । एकूण वितरीत | एकूण वितरीत | २०२३-२४ | २५मध्ये एकूण | २०२५-२६ 
दिनांक व निधी निधीपैकी | मध्ये एकूण | अर्थसंकल्पित | मध्ये एकूण 
त्यानुसार झालेला एकूण | अर्थसंकल्पित | तरतूद  ।अर्थसंकल्पित 
मंजूर खर्च तरतूद तरतूद 
आराखड्याची 
एकूण किंमत 
za २ ३ 8 दु & 


जिल्हाधिकारी, तथा “संनियंत्रण अधिकारी” 


“श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर मंदीर वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर” 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


